नांदेड जिल्ह्यातील नायगांव तालुक्यातील 
राज्यमार्ग २६४ शोळागांव (छत्री) सुजलेगांव 
औराळ कोठाळा दुगांव बेळकोणी फाटा इतर 
जिल्हा मार्ग १६१ रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०३ मार्च, २०२१ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअआऔ/ का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/२६२९, दि.२४/०९/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील नायगांव तालुक्यातील राज्यमार्ग २६४ शेळागांव (छत्री) सुजळेगांव औराळ कोठाळा 
दुगांव बेळकोणी फाटा इतर जिल्हा मार्ग १६१ रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Salad करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ quad 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) | क्रमांक 
शि . __ | राज्यमार्ग २६४ शोळागांव (छत्री) | इतर जिल्हा | (०/००ते १०/००) | १०.०० | प्रमुख 
सुजळेगांव औराळ कोठाळा sata) मार्ग १६१ |।१०.००कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
बेळकोणी फाटा इतर जिल्हा मार्ग १६१ मार्ग-११८ 
रस्ता. 
एकूण 90,00 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२२/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३३०८.७-- १०.००) म्हणजेच ३३१८ yoo 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१२८६.६५-१०.००) म्हणजेच १२७६.६५ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०३१७०६२८१८१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

2 ras h an t DN: CN = Prashant Vinayakrao Patil, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Works Department 


Vinayakrao Patil 0१७१०५५०५७ 71325 40530 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच Hea कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड/देगळूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


wren ७6. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


